उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची 
दि.१.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची 
दि.१.१.२०१८ रोजीची दि.८.६.२००१ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५४/ आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दि. २० ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२८/ 
आस्था-१, दि.०८.०६.२०२१ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता eae) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 
दि.०८.०६.२००१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक 
०५.०७.२०२१ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण 
विहित करण्यात आलेले आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद 
घेण्यात आली नाही, अज्ञा दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक 
कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातीळ उपविभागीय अभियंता (स्थापत्यो या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या 
कालावधीची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची दि.०८.०६.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादी मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेऊन, 
तसेच झासनास प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने अन्य सुधारणा करुन त्याबाबतचे 
विवरणपत्र परिशिष्ट “क” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 
3. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥वा85॥0॥89.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८२०१६४४१५५९१८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 


sat ei वच) ० Somme Sicha 
सोबत- परिशिष्ट “क Hadpe 0 
(सतिश का.हडपे) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहा.,सार्वजनिक बांधकाम वि., मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिशिष्ट “क” मधील संबंधीत सर्व उपविभागीय अभियंता. 

६. आस्थापना-३ / सेवा-३/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता 2029/ प्र.क्र.५४/आस्था-१,दिनांक :- २०/०८/२०२१ चे सहपत्र 
"परिशिष्ट- क" 
उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीच्या ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणा 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) | जात प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
क्रमांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
अ. 


0४ eae ee टा ee ee eee 
१९५ १९५ अ.जा. १३/०७/१९६५ | १६/१०/२०१५ | पदोन्नतीने | १६/१०/२०१५ | ३१/०७/२०२३ | बी.ई. ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर यांनी 
(खुला) (सिव्हिल) |दि.१२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रासोबत सादर केलेले 
(दिव्यांग) कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.शंभरकर यांनी ते दिव्यांग 
(अस्थिव्यंग) असल्याबाबत दि.१६/०९/२००३ रोजीचे प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.शंभरकर 
यांच्या नावापुढे अ.जा. (खुला) (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


३१५ ३१५ ।|विनोदकुमार SATA. | ०२/०६/१९६८ | ३१/०७/२०१७ | पदोन्नतीने | ३१/०७/२०१७ | ३०/०६/२०२६ | बी.ई. ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर यांनी 
शालीकरामजी (खुला) (सिव्हिल) |दि.१२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रासोबत सादर केलेले 
चुरहे (दिव्यांग) कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.चुऱ्हे यांनी ते दिव्यांग 

(अस्थिव्यंग) असल्याबाबत दि.२९/०२/२०२० रोजीचे प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.चुऱ्हे यांच्या 
नावापुढे इ.मा.व. (खुला) (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता 2029/ प्र.क्र.५४/आस्था-१,दिनांक :- २०/०८/२०२१ चे सहपत्र 
"परिशिष्ट- क" 
उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीच्या ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणा 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) | जात प्रवर्ग | जन्मतारीख । नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
क्रमांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
Ew 


oes) Ee ८. Se 2 So ee 


३४४ ३४४ ।|संजयदत्तात्रय | इ.मा.व. । ३०/०५/१९७० | १५/०९/२०१७ | पदोन्नतीने | १५/०९/२०१७ | ३१/०५/२०२८ .ईइ. ।जिल्हा तांत्रिक सेवा / मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., 
खोत (खुला) (सिव्हिल) |पुणे यांनी दि.१२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रासोबत सादर 
(दिव्यांग) केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.खोत यांनी ते 
(अस्थिव्यंग) दिव्यांग असल्याबाबत दि.२८/०४/२०१५ रोजीचे 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, 
श्री.खोत यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (खुला) (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) sel नोंद घेण्यात येत आहे. 


